महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादीत 
यांना Integrated University Management 
System (IUMS) प्रकल्प राबविण्याकरीता 
शासन मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : 9॥॥)-मातंसं ०६१/१/२०१७-७/0 DIR-DIT(MH) 
हुतात्मा राजगुरू चौक,मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय,मुंबई - Yoo 032 
दिनांक : ३० ऑक्टोबर २०१८ 


संदर्भ : 9) शासन आदेशा क्र.9/॥॥)-मातसं०८८/७/२०१७,दिनांक १ मार्च २०१७. 
२) उच्चस्तरीय समितीच्या दिनांक १८ जानेवारी २०१८रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

Integrated University Management System (IUMS) ही प्रणाली राज्यातील सर्व अकृषी कृषी 
विद्यापीठांना लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.या प्रकल्पां्तगत राज्यातील सर्व अकृषी 
सार्वजनीक विद्यापीठांना (UMS) प्रकल्पांतर्गत ean वर्षामध्ये विद्यार्थ्यांना,फॅकल्टी,विद्यापीठ 
अधिकारी,कर्मचारी,संलग्नीत महाविद्यालये आणि इतर हितधारक इत्यादींना एक सहज अनुभव 
प्रदान करण्यासाठी विद्यापीठे मजबूत आयटीसी बँकबोनसह सुसज्ज होतील. सदर प्रकल्प 
राबविण्याकरीता उच्च स्तरीय समितीच्या दिनांक १८ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत पाच 
वर्षाकरीता रू.१२८.८० कोटी इतक्या रकमेस मंजूरी दिलेली आहे. सदर प्रकल्प विकसीत 
करण्याकरीता एकुण प्रकल्प खर्चाच्या (Capex Component) ३० टक्के म्हणजेच एकुण रू.३८.६४ 
कोटी एवढा निधी हा उच्च तंत्र शिक्षण विभाग उपलब्ध करून देणार आहे.उच्चस्तरीय समितीने 
IUMS प्रणालीच्या विस्तृत प्रकल्प अहवालास (DPR) मंजूरी दिलेली आहे. 

राज्याने सदर प्रकल्प राज्य झासनाच्या Joo टक्के मालकीची कंपनी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान 
महामंडळ (महाआयटी) मार्फत राबविण्यात येत आहे. महाआयटी प्रकल्प राबविणारी संस्था 
(एसआयए) म्हणून कार्यरत राहील. 

उपरोक्त प्रस्तावास अनुलक्षून IUMS प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. 


शासन निर्णय :- 
उच्चस्तरीय समिताच्या दिनांक १८ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या बेठकीत IUMS प्रकल्पास 

मान्यता दिलेली आहे.सदर प्रकल्प राबविण्याकरीता रू.१२८.८० कोटी इतक्या रकमेस मान्यता 
प्रदान करण्यात आली. 

उच्चस्तरीय समिताच्या दिनांक १८ जानेवारी २०१८ रोजीच्या मान्यतेस अनुलक्षून IUMS 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.तसेच संदर्भ क्र.१ च्या शासन आदेशाप्रमाणे 
वरील प्रकल्प महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाला हस्तांतरीत करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र 
माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाला प्रकल्प राबविण्याकरीता आवश्‍यक असलेला रू. ३८.६४ कोटी एवढा 
निधी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत वेळोवेळी उपलब्ध करून देण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः 9॥॥)-मातंसं 0§9/9/2099-O/0 DIR-DIT(MH) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८१०३०१६४४३६६३११ असा आहे.हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकीत करून काढण्यात येत आहेत. 
महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


eye Digitally signed by Dilip P. Deshmukh 
Di | | p p DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

e ou=General Administration Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=89b94ecffd8918a27 10a5d1d74df9831b69f2 

D e ५ h mM U k h b6f91 aaf28f5f7e4afef961baa1, cn=Dilip P. Deshmukh 
Date: 2018.11.01 17:34:38 +05'30' 
(दि.प्र. देशमुख ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन मलबार हिल मुंबई. 


) 

) मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र शासन यांचे अपर मुख्य सचिव 

) मा.मंत्री,(उच्च व तंत्र शिक्षण) महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सचिव 

) मा.राज्यमंत्री,(उच्च व तंत्र शिक्षण) महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सचिव 
) मा.राज्यमंत्री,(माहिती तंत्रज्ञान) महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सचिव 
) 

) 

) 

) 


मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व विभाग 
कुलगुरू ,सर्व अकृषी विद्यापीठे 

रजिस्टार, सर्व अकृषी विद्यापीठे 


) महाळेखापाल-१/२ महाराष्ट्र ( लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर 
११) अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 

) 

) 


१२) व्यवस्थापकीय महासंचालक, HERTS माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादीत मुंबई 
१३) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


